RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ३० ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३६ किंमत : रुपये १४.०० 


urfercoat Joht914 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


No. CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2021-13.— WHEREAS , I consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub - section ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . 
Act XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00-01 hours of 13th July 2021 to 24-00 hrs . of 27th July 2021 . 

1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( 6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 
( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object or 
thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 1/2 feet . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


( 3 ) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( 6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5 . I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing 
through media . 

Given under my hand and seal this 9th July 2021 . 


Mumbai 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


३ 


उप विभागीय दंडाधिकारी , पनवेल यांजकडून 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक उविदं / फौजदारी / कात -२ / अ.म. / अधिसूचना प्र . / २०२१ दिनांक ४ जून २०२१.– सोबतच्या यादीतील इसम अ.क्र . १ ते ५ हे त्यांचे 
नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत झालेले असून त्याप्रमाणे अंतिम समरी मंजूर होणेबाबत उप विभागीय पोलीस अधिकारी , खालापूर , 
ता.खालापूर , जि . रायगड यांनी फौजदारी संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये , या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील 
इसम यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे अगर कसे ? यासंबंधात कोणाची काही 
तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत मा . उप विभागीय दंडाधिकारी , पनवेल , उप विभाग , 
पनवेल यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 
वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर उप विभागीय पोलीस अधिकारी , खालापूर , ता . खालापूर , जि . रायगड सादर केल्याप्रमाणे 

केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे वर्गीकरण करणेत येईल . 


यादीत नमूद 


पोलीस ठाणे रसायनी , ता . पनवेल , जि . रायगड 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नांव 


पत्ता 


मृत्युचे कारण 


मयत दिनांक 


अ.मृ. 
र.नं. 


१ 


तोसिफ अलम , 


३०/२०२० 


२४ / ० ९ / २०२० 


२० वर्षे 


२ 


मोहन परशुराम सुर्वे , 


८/२०२१ 


१८/०२/२०२० 


वय ५५ वर्षे 


३ 


११-२०२१ 


२१/०३/२०२१ 


पांडूरंग दगडू पाठारे , 
वय ७५ वर्षे 
मयुर मोरेश्वर महाडीक 
वय २४ वर्षे 


कोलकॉन बिल्डींग , हृदयविकाराचे झटक्याने मृत्यू 
कराडे , ता . पनवेल 
रा.झेड एम.कंपनी , हृदयविकाराचे झटक्याने मृत्यू 
आपटा , ता . पनवेल 
रा . तुराडे , ता . पनवेल 

हृदयविकाराचे झटक्याने मृत्यू 
जिल्हा रायगड 
रा . तुराडे , ता . पनवेल रेल्वे अपघातात गंभीर 
जिल्हा रायगड 

दुखापत झाल्यामुळे मृत्यू 
रा . खांदा कॉलनी , सध्या हृदयावर दाब पडून जंतू 
रा . कष्टकरीनगर तुराडे , संसर्गामुळे मृत्यू 
पो . गुळसुंदे , ता . पनवेल 


४ 


१४/२०२१ 


०६/०४/२०२१ 


विदया रवि भाकरे , 


३२/२०२० 


२७/१०/२०२० 


वय ३२ वर्षे 


दत्तात्रय नवले , 
उप विभागीय दंडाधिकारी पनवेल , 

उप विभाग पनवेल . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 


मनाई आदेश 


क्रमांक वि.शा. / कोरोना / मनाई आदेश / २५१४ / २०२१.– ज्याअर्थी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार 
हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे . तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात व ठाणे शहरात गतीने पसरत आहे 
असे दिसून येत आहे तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , 
१८ ९ ७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागून खंड , २ , ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहेत . त्याबाबतची 
नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे . 

( २ ) ज्याअर्थी , “ लेव्हल ऑफ रेस्ट्रीक्शन्स फॉर सेफ महाराष्ट्र ” अंतर्गत संदर्भ क्र . ५ च्या शासन आदेशानुसार कोव्हीड -१ ९ चे डेल्टा 
आणि डेल्टा प्लस यासारखे नवीन व्हेरिअॅटचा प्रसार होऊन , येणाऱ्या ४ ते ६ आठवडयामध्ये राज्यभर प्रसार होऊन गंभीर स्वरूपाची तिसरी लाट 
येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे . 

( ३ ) महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्रमांक डी.एम.यु / २०२० / सी आर.९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ दिनांक ४ जून २०२१ अन्वये लेवल्स 
ऑफ रिस्ट्रीक्शन्स फॉर ब्रेकींग द चेन आदेश घोषीत केला आहे . दिनांक ६ जून २०२१ रोजी त्याअनुषंगाने मनाई आदेश निर्गमित करण्यात आले होते . 
शासन आदेश दिनांक २५ जून २०२१ अन्वये ठाणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिनांक २५ जून २०२१ रोजी निर्गमीत केलेल्या 
आदेशानुसार तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस , खालील व्यक्ती , 
आस्थापना यांना उद्देशून दिनांक ६ जून २०२१ व दिनांक १ ९ जून २०२१ च्या आदेशामध्ये सुधारीत आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री 
झालेली आहे . 

( ४ ) ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग -१ मध्य उप - विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र . ३ मधील 
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चा क्र . एमएससी -१२७४ / व्ही - एफ मधील आदेशाने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ ( II - १ ९ ७४ ) चे कलम 
२१ अन्वये यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करुन कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत . 

( ५ ) त्याअर्थी मी जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल 
१ ९ ७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी , म्हणून ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदार प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र .५ मधील नमुद सूचनांच्या अधिन राहून खालील प्रमाणे प्रशासकीय घटकनिहाय निबंध लागू करणेस मान्यता देण्यात 
आली आहे . 


अ.क्र . 


स्वतंत्र प्रशासकीय घटक क्षेत्र 


निबंध स्तर 


( Level of Restrictions ) 


१ 


ठाणे महानगरपालिका 

स्तर - ३ ( Level - 3 ) 
कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका 

स्तर - ३ ( Level - 3 ) ) 
भिवंडी - निजामपूरा , उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्र , अंबरनाथ , 

स्तर - ३ ( Level - 3 ) 
कुळगांव -बदलापूर नगरपरिषद व ग्रामीण क्षेत्र ( एकत्रित स्वतंत्र 

प्रशासकीय घटक ) 
सदरचा आदेश दिनांक २८ जून २०२१ रोजी सकाळी ०७-०० ते दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजी सकाळी ०७-०० वा . पर्यंत लागू करीत आहे . 
( ६ ) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल . 

( ७ ) उपरोक्त ठिकाणे / कार्यक्रम येथील संबंधीत आयोजक तसेच आस्थापना मालक / चालक / व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापुर्वी 
स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश 
एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो.उप आयुक्त 
कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे . 

( ८ ) सदरचा आदेश हा माझ्या सहीशिक्यानिशी आज दिनांक २६ जून २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


जय जीत सिंह , 


ठाणे शहर . 


पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


५ 


अपर पोलीस आयुक्त ( वाहतुक ) वाहतूक पोलीस यांजकडून 

अधिसूचना / आदेश 
क्रमांक १ ९ १ / अपोआ / वा / २०२१.– जनतेस पोहचणारा धोका , अडथळा आणि गैरसोय टाळण्याकरीता आणि तसा निर्देश देण्याकरीता मी 
प्रविण पडवळ , भा.पो.से. अपर पोलीस आयुक्त , वाहतूक , बृहन्मुंबई मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ हे कलम ११५ ( १ ९ ८८ चा ५ ९ ) व शासकीय 
अधिसूचना क्रमांक ०५८ ९ / सीआर -१०६१ / टीआरए -२ , दिनांक १ ९ मे , १ ९९ ० एम.जी.जी .४ - ओ , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ० पी . ६६८ यानुसार प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे 

क्रमांक ५८ / अपोआ / वाहतूक / कायमस्वरूपी / २०२१ 

सर जे.जे. रुग्णालयास भेट देणाऱ्या महत्त्वाच्या / अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा तसेच वाहतूकीची समस्या व वाहतूक जलद गतीने 
होणेकरीता सर जे.जे. रुग्णालय परिसरातील खालील नमूद मार्गावर “ २४ तासाकरीता पाकिंगकरीता प्रतिबंध करणे ” आवश्यक असल्याने निबंध 
घालण्यात येत आहेत . 


- 


नो - पाकींग 


( १ ) जे . जे . गेट नंबर १४ च्या पुढे उजवीकडे वळून लेडिज हॉस्टेल - उजवीकडे वळून - डॉक्टर निवासस्थान - डावीकडे वळून - जे . जे . गेट 
नं . ९ पर्यंतचा रस्ता . 

( २ ) स्किन हॉस्पिटल ते मोटलाबाई बिल्डींग - उजवीकडे वळून - लेडिज हॉस्टेलपर्यंतचा रस्ता . 
( ३ ) जे . जे . गेट नं . २ ते लेडिज हॉस्टेल पर्यंतचा रस्ता . 
सदर आदेश माझ्या सहीशिक्क्यानिशी दिनांक ५ जुलै २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


प्रविण पडवळ , भा.पो.से. , 

अपर पोलीस आयुक्त 


मुंबई . 


वाहतूक , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


OFFICE OF THE ADDL , COMMISSIONER OF POLICE , TRAFFIC POLICE 


NOTIFICATION / ORDER 


No. 191 /Addl.C.P./Traffic/2021.— In order to prevent obstruction , inconvenience to the public 
and to maintain smooth , safe vehicular traffic movements and to avoid inconvenience to the members 
of the public , so to direct , I , Pravin Padwal , IPS , Additional Commissioner of Police , Traffic , Brihan 
Mumbai , in exercise of the powers conferred upon me under section 115 of Motor Vehicles Act , 
1988 ( Act No. 59 of 1988 ) read with Government Notification No. MVA 0589 / CR 1061 / TRA - 2 , dated 
19th May 1990 M.G.G. IV - A , dated 20th September 1990 p.668 , do hereby order as under : 

No. 58 /Addl.CP/Traffic/Permanent/2021 . 

In the Sir J.J. Hospital for the safety of the important / very important persons visiting the 
hospital as well as for the transportation problems and speeding up the transportation . Restrictions 
are being placed on the following routes in the hospital area as " 24 - hour parking restrictions " are 
required . 

NO - PARKING 


( 1 ) Right Turn next to J.J. Gate No. 14 towards Ladies Hostel - Turn Right - Doctor Residence 
Turn left - Road upto Gate No. 9 

( 2 ) Skin Hospital to Motlabai Building - Turn right - Road towards Ladies Hostel 
( 3 ) J.J. gate no . 2 to Ladies Hostel Road . 
Issued under my seal and signature on the 5th day of July 2021 . 


Mumbai . 


PRAVIN PADWAL , IPS . 
Addl . Commissioner of Police , 

Traffic , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


७ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./1616/2021.- Smt . A. B. Kurane , Civil Judge , ( S.D. ) , Sindhudurg , is granted 
earned leave for 04 days from 29th June 2021 to 2nd July 2021 , with suffix holidays on 3rd 
July 2021 and 4th July 2021 and permission to leave Head Quarters from 28th June 2021 
A.O.H. to 5th July 2021 B.O.H .. Applicant is directed to observe of covid protocol and submit 
certificate of no covid symptoms at the time of joining . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt . A. B. Kurane , is reposted as the Civil Judge , ( S.D. ) , 
Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M. C. S. ( Pay ) Rule , 1981 , Smt . A. B. 
Kurane , Civil Judge , ( S.D. ) , Sindhudurg would have been continued to an officiate as Civil 
Judge ( S. D. ) , Sindhudurg had she not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid period , the charge of the urgent civil matters shall remain with 
Smt . G. P. Kawdikar . Ad - hoc District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg 
and the administrative charge shall remain with Shri . A. M. Phadatare , Chief Judicial 
Magistrate , Sindhudurg . 

The Civil Judge ( S.D. ) . Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court to 
Shri A. M. Phadatare , Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg . She is also directed to submit 
joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of 
Civil Manual . 


Contents of this order be commnunicated to the officer concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 29th June 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / कात -६ / क . १५६ / राजिमस बँक / २४६ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी गोपाळ मावळे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग या 
आदेशान्वये रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या . , अलिबाग , ता.अलिबाग , जि.रायगड या संस्थेच्या खालील अधिका - यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसुल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून ) निबंधकाचे अधिकार , 
खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान 
केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ श्री . बी . आर . नांदगांवकर 


वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा 
वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा 


२ श्री . बी . बी . पाटील 


३ श्री . एस . एस . देशमुख 


वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा 


४ श्री . एस . जी . नागे 
५ श्री . एल . बी . नागांवकर 
६ श्री . ए . पी . बारटक्के 
७ श्री . एम . के . शेवाळे 
८ श्री . डी . एम . जाधव 
९ श्री . एन . एन . नागे 
१० श्री . ए . आर . भारती 
११ श्री . एम . एम . ढेबे 
१२ श्री . एन . डी . मोहिते 
१३ श्री . एस . ए . कोकाटे 
१४ श्री . यु . एम . उपाध्ये 
१५ श्री . एस . जी . शिर्के 
१६ श्री . एल . जी . रिकामे 
१७ श्री . व्ही . पी . पाटील 
१८ श्री . आर . डी . मोरे 
१ ९ श्री . आर . पी . म्हात्रे 


चिफ मॅनेजर , ( कर्ज वसूली विभाग ) 
डेप्युटी चिफ मॅनेजर , विभागीय अधिकारी , 
अलिबाग - विभाग 
डेप्युटी चिफ मॅनेजर , विभागीय अधिकारी , 
माणगांव विभाग 
डेप्युटी चिफ मॅनेजर , केंद्र कार्यालय , अलिबाग 
निरीक्षक , अलिबाग 
निरीक्षक , पेण - शहर 
निरीक्षक , पनवेल 
निरीक्षक , माणगांव 
निरीक्षक , पाली 
निरीक्षक , खालापूर 
निरीक्षक , रोहा 
निरीक्षक , पोलादपूर 
निरीक्षक , कर्जत 
निरीक्षक , तळा 
निरीक्षक , म्हसळा 
निरीक्षक , श्रीवर्धन 
सिनिअर असि . , मुरुड 
निरीक्षक , महाड 
निरीक्षक , उरण 


वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा 
वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा 
वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा 
वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा 
वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा 
वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा 
वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा 
वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा 
वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा 
वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा 
वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा 
वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा 
वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा 
वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा 
वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा 
वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा 


अटी . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


९ 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर महा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ -३ , ” “ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 
मर्या . अलिबाग ” असा फलक लावता येवू शकेल . 

( ९ ) वसुली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसुल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या 
आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost of Process ) दाराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल 
करता येणार नाही . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक 
लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास 
वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमुद करावा . 

( १३ ) बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी या कार्यालयात दरमहा होणाऱ्या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा 
सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० मे २०२१ . 


गोपाळ मावळे , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक कोरोना / मनाई आदेश / २ ९ ६२ / २०२१.– ज्याअर्थी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा 
साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे . तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात , नवी मुंबई शहरात गतीने पसरत 
असल्याचे दिसून येत आहे . तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( Covid - 19 ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक 
कायदा , १८ ९ ७ दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतूदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे . त्याबाबतची 
नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे . त्याशिवाय भारत सरकार आरोग्य मंत्रालय , महाराष्ट्र सरकार आरोग्य मंत्रालय यांनी जाहिर केलेप्रमाणे 
कोरोनाग्रस्त रूग्णांच्या संपर्कात लोकांनी येवू नये . तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तीनी एकत्र येणे , थांबणे , 
चर्चा करणे अशा प्रकारचे कृत्य केल्यास या विषाणूचा संसर्ग व प्रादूर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्वसामान्य जनतेस व त्यांचे आरोग्यास 
धोकादायक होत असल्याची माझी खात्री झालेली आहे . त्याकरीता तात्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . अशी उपाययोजना 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस तसेच खालील व्यक्ती , आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे 
आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 

( २ ) ज्याअर्थी , “ लेव्हल ऑफ रिस्ट्रीक्शन्स फॉर सेफ महाराष्ट्र ” अंतर्गत संदर्भ क्र . १८ च्या शासन आदेशानुसार कोविड -१ ९ चे 
डेल्टा आणि डेल्टा प्लस यासारख्या नवीन विषाणुचा प्रसार होऊन येणाऱ्या ४ ते ६ आठवडयामध्ये राज्यभर गंभीर स्वरूपाची कोवीड 
१ ९ ची तीसरी लाट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे . 

( ३ ) महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्रमांक डी.एम.यु. / २०२० / सी.आर.९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन , दिनांक ४ जून २०२१ अन्वये लेव्हल 
ऑफ रिस्ट्रीक्शन्स फॉर ब्रेकींग द चेन आदेश घोषीत केला आहे . दिनांक ६ जून २०२१ रोजी त्याअनुषंगाने मनाई आदेश निर्गमीत करण्यात 
आले होते . राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिनांक २५ जून २०२१ रोजी निर्गमीत केलेल्या आदेशानुसार तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना 
म्हणुन फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस , खालील आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक 
असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 

( ४ ) ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग -१ मध्ये उप विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र . ४ मधील 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चा क्रमांक एमएससी १२७४ / फि - एफ मधील आदेशाने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ ( II १ ९ ७४ ) 
चे कलम २१ अन्वये पोलीस उप आयुक्त यांना विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार 
प्रदान केलेले आहेत . 

( ५ ) त्याअर्थी मी रुपाली अंबुरे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , नवी मुंबई तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून 
शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १ ९ ७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी 
दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र . ५ मधील नमुद सूचनांच्या अधिन राहून तसेच वरील संदर्भान्वये 
महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये ज्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत त्या सूचनांनुसार दिनांक २५ जून २०२१ 
चे शासनाचे आदेशानुसार नवी मुंबई आयुक्तालयामध्ये दिनांक २८ जून २०२१ रोजीचे सकाळी ७-०० वा . पासून पुढील आदेश होईपर्यंत 
स्तर -३ मधील खालीलप्रमाणे निर्बंध लागु करीत आहे : 

आर्थिक व सामाजिक क्रियांवरील निबंध : 


१ . 


अ . क्र . 


स्तर -३ 


स्तर / उपक्रम 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 
सर्व दिवस सायंकाळी ०४:०० वाजेपर्यंत सुरू राहतील . 


१ . 


२ . 


सोमवार ते शुक्रवार सायंकाळी ०४:०० वाजेपर्यंत 


अत्यावश्यक वस्तूंशी संबंधित 
दुकाने व आस्थापना यांचे वेळेबाबत 
अत्यावश्यक वस्तूंशी संबंधित 
नसलेली दुकाने / आस्थापना 
यांचे वेळेबाबत . 
मॉल / चित्रपट गृहे , मल्टीप्लेक्स तसेच सिंगल 
स्क्रिन / नाट्यगृहे इ . 


चालू राहतील . 


३ . 


बंद राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


४ 


उपहारगृहे 


सायंकाळी ०४:०० वाजेपावेतो आसन क्षमतेच्या ५० टक्के 
सुरू राहतील . सायं . ०४:०० वा.नंतर व शनिवार , 
रविवार फक्त घरपोच सेवा / पार्सल सेवा / टेक अवे सेवा 


चालू राहतील . 


५ 


उपनगरीय लोकल वाहतूक 


फक्त अत्यावश्यक सेवा / वैद्यकीय सेवा / महिला / स्थानिक 
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत आवश्यक 
निर्बंध लावता येतील . 


६ 


सार्वजनिक ठिकाणे / खुली मैदाने / 
फिरणे / सायकलिंग 
खाजगी कार्यालये चालू ठेवण्याचे 
वेळ 
कार्यालयीन उपस्थिती शासकीय कार्यालयासह 
( खाजगी कार्यालये चालू करण्याची परवानगी दिली असेल तर ) 


सर्व दिवशी सकाळी ०५-०० ते ० ९ -०० 
वाजेपावेतो चालू राहतील . 
सर्व कामकाजाच्या दिवशी ( सायंकाळी ०४:०० वाजेपर्यंत ) 
अपवादात्मक श्रेणी वगळून . 
एकूण क्षमतेच्या ५० टक्के मर्यादेत उपस्थिती राहील . 


८ 


९ 


क्रिडा 


१० 


चित्रीकरण 


आऊटडोअर गेम ( मैदानी खेळ ) 
सकाळी ०५-०० ते सकाळी ० ९ -०० / सायं . ०६-०० ते 
० ९ -०० फक्त खुल्या मैदानातील खेळांसाठी चालू राहतील . 
चित्रीकरण सायं १६:०० वा . पर्यंत सुरू ठेवता येईल 
व सायं १७:०० नंतर कोणासही हालचाल करता येणार 
नाही . 
कामाच्या दिवशी ५० टक्के क्षमतेने सायं . ०४-०० वाजेपर्यंत 


११ 


चालू राहतील . 


१२ 


मेळावे 
( सामाजिक / सांस्कृतिक मनोरंजनाचे कार्यक्रम ) 
लग्नसमारंभ 
अंत्यविधी 
बैठका / स्थानिक संस्थांच्या / सहकारी संस्थाच्या निवडणुका , 


१३ 


५० लोकांच्या मर्यादेत करता येतील . 
२० लोकांच्या उपस्थितीमध्ये करता येईल . 
क्षमतेच्या ५० टक्के घेणेस परवानगी राहील . 


१४ 


हॉल / सभागृह . 


१५ 


बांधकाम क्षेत्र 


१६ 


कृषी विषयक 


१७ 


ई - कॉमर्स - वस्तू व सेवा 
जमाव बंदी / संचार बंदी 


१८ 


बांधकाम क्षेत्राचे ठिकाणी वास्तव्यासाठी असणाऱ्या 
कामगारासाठी चालू राहील . अथवा सायंकाळी ४-०० वा . 
नंतर कामगारांचे काम बंद राहील . 
सर्व दिवशी सायंकाळी ०४:०० वाजेपावेतो पर्यंत चालू 
राहतील . 
नियमित वेळेप्रमाणे 
जमावबंदी सायंकाळी ०५-०० वाजेपावेतोपर्यंत / संचारबंदी 
सायं . ०५-०० वाजेनंतर राहील . 
सायंकाळी ०४:०० वाजेपर्यंत ५० टक्के क्षमतेने 

सुरू 
राहील . ग्राहकांना वेळ ठरवून यावे लागेल . 
वातानुकूलीत यंत्र चालू ठेवता येणार नाही . 
क्षमतेच्या १०० टक्के , उभे राहून प्रवास करता येणार नाही . 
नियमितपणे 

सुरू 


१ ९ 


जिम / केशकर्तनालय / ब्युटी पार्लर / स्पा / वेलनेस सेंटर 


२० 

सार्वजनिक परिवहन सेवा 
२१ माल वाहतूक ( जास्तीत - जास्त ३ लोक ) 

( ड्रायव्हर / हेल्पर क्लिनर्स किंवा इतर ) 

प्रवाशांकरिताचे सर्व नियम त्यांना लागू राहतील . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) – २ अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२३ 


नियमितपणे सुरू 


नियमितपणे सुरू 


२२ खाजगी वाहने / टॅक्सी / बस द्वारा आंतरजिल्हा प्रवास करणाऱ्या नियमितपणे प्रवास करता येईल . स्तर ५ मधील जिल्ह्यामध्ये 
प्रवाशांसाठी / लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्या . 

प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांकडे ई - पास आवश्यक राहील . 
उत्पादन क्षेत्र : निर्यात प्रवण केंद्र / लघु , सुक्ष्म , मध्यम उद्योग 
( एमएसएमई ) सह निर्यात देणाऱ्या युनिट ज्या निर्यात करणे 

बंधनपूर्ण आवश्यक आहेत . 
२४ 

उत्पादन क्षेत्र 
१. अत्यावश्यक वस्तूनिर्मिती केंद्र ( ज्या वस्तूंचे वर्गीकरण 
अत्यावश्यक मालामध्ये आणि कच्चा माल उत्पादन / अत्यावश्यक 
मालाची पॅकेजिंग आणि पूर्ण पुरवठा साखळी ) 
२. अविरत प्रक्रिया चालू राहणारे उद्योग ( ज्या युनिटसाठी अशा 
प्रक्रियेची आवश्यकता असते ज्या नैसर्गिक असतात ज्या त्वरीत 
थांबवल्या जावू शकत नाहीत आणि वेळ घेतल्याशिवाय पुन्हा सुरू 
होऊ शकत नाही . 
३. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंचे 
उत्पादन करणारे उद्योग . 
४. डेटासेंटर / क्लाऊड सर्व्हिस प्रोव्हायडर / आयटी सर्व्हिसेस / 

सपोर्टिंग क्रिटीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अॅन्ड सर्व्हिसेस . 
२५ उत्पादन क्षेत्र , इतर निर्मिती क्षेत्र 

क्षमतेच्या ५० टक्के कर्मचारी , ट्रान्सपोर्ट बबल नूसार 

हालचाली करू शकतात . 
टीप. 
( १ ) ३ , ४ आणि ५ स्तरांसाठी उल्लेख केलेल्या ज्या आस्थापना सायं . ०४:०० वाजेपावेतो चालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली 

आहे . अशा आस्थापनातील काम करणाऱ्या अथवा अशा आस्थापनांची सेवा घेणाऱ्या व्यक्तींना कामानिमित्त अथवा सेवा 
घेण्यानिमित्त ये - जा करण्यास आणि घरी पोहोचवण्यासाठी सायंकाळी ०५:०० वाजेपर्यंत 

मुभा 

राहील . 
( २ ) लोकल गाडयांमध्ये उच्च स्तरावर प्रवास करण्याची परवानगी असलेल्या काही अत्यावश्यक सेवा म्हणजे वैद्यकीय , शासकीय 

कार्यालये , विमानतळ व बंदर सेवा या यादी मध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण काही इतर सेवांचा समावेश करू 

शकेल . 
( ३ ) जेव्हा जेव्हा एखादया प्रवाशाला ई - पास आवश्यक असेल तेंव्हा वाहनात असलेल्या सर्व प्रवाशांकडे वैयक्तिक पास असणे 

अनिवार्य आहे . प्रवासी वाहनांकरीता स्वतंत्र ई - पासची आवश्यकता नाही . 
( ४ ) कोबीड -१ ९ च्या व्यवस्थापनेसाठी सरकारी कार्यालये व अत्यावश्यक सेवेतील १०० टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आवश्यक 

आहे . वर नमुद केलेल्या तक्त्यामध्ये मुंबई परिसरात मुख्य सचिवांच्या परवानगीने आणि उर्वरीत जिल्ह्यात संबंधित आपत्ती 
व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने इतर सरकारी कार्यालयांची उपस्थिती अनिवार्य राहील . 
अत्यावश्यक सेवांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे .. 
रूग्णालये , निदान केंद्रे , चिकीत्सालय , लसीकरण , वैदयकीय विमा कार्यालये , फार्मसीज , फार्मास्युटिकल कंपन्या इतर वैदयकीय आणि 
आरोग्य सेवा ज्यात सहायक उत्पादन आणि वितरण घटक तसेच त्यांचे डिलर , वाहतुक आणि पुरवठा साखळी आहेत . लस , 
सॅनिटायझर्स , मुखपट्टी , वैदयकीय उपकरणे , कच्चा माल घटक आणि इतर सहाय सेवांचे उत्पादन आणि वितरण . 
पशुवैद्यकीय सेवा / अॅनिमल केअर सेंटर आणि पाळीव प्राण्यांच्या खादयपदार्थांची दुकाने . 
• वन विभागाशी संबंधित असलेली सर्व कामे जी वन विभागाने मान्यता दिली आहे . 
• विमानचालन आणि संबंधित सेवा ( विमान कंपन्या , विमानतळ , देखभाल , ग्राउंड सर्व्हिस , कॅटरिंग , इंधन भरणे , सुरक्षा इ . ) 
• किराणा सामान , भाजीपाला दुकाने , फळ विक्रेते , डेअरी , बेकरी , कन्फेशनरी , सर्व प्रकारच्या खादयपदार्थांची दुकाने . 
शितगृह आणि गोदाम सेवा 
सार्वजनिक वाहतुक : विमानसेवा , रेल्वे , टॅक्सी , अटो रिक्षा व सार्वजनिक बसेस . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ १३ 
• विविध देशांच्या राजकिय दुतावास व त्यासंबंधित सेवा . 
• स्थानिक प्रशासनाची मान्सुनपुर्व तयारीची कामे . 
• स्थानिक प्रशासनाद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या सर्व सार्वजनिक सेवा . 

भारतीय रिझर्व बँक व त्यामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा . 
• सेबी ची सर्व कार्यालये , सेबीची नोंदणीकृत स्टॉक एक्सचेंज , डिपॉजिटर्स , क्लियरींग कार्पोरेशन इ . आणि इतर माध्यमांसारख्या 
मान्यताप्राप्त संस्था . 
दुरसंचार सेवा व त्यांची देखभाल करण्यासाठी लागणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा . 
• माल वाहतुक 
पाणीपुरवठा सेवा . 
शेतीसंबंधीचे उपक्रम ज्यामुळे शेती उत्पादन चालु राहील त्यासाठी बियाणे , खते , उपकरणे , त्यांची दुरूस्ती करणे अशा सर्व सेवा ज्या 
शेतीसाठी आवश्यक आहेत . 
• सर्व वस्तुंची आयात - निर्यात सेवा . 
ई - कॉमर्स ( केवळ अत्यावश्यक वस्तु व सेवांच्या पुरवठयासाठी ) 


• मान्यताप्राप्त प्रसार माध्यम 


पेट्रोलपंप व पेट्रोलियम संबंधित उत्पादने व किनाऱ्यावरील तसेच किनाऱ्यापासून काही अंतरावरील निर्मिती 
• सर्व प्रकारच्या कार्गो सेवा 
पायाभुत सुविधा आणि सेवांना आधार देणारी डेटा सेंटर / क्लाउड सेवा / आय . टी . सेवा 
सरकारी व खाजगी सुरक्षा सेवा 
विदयुत व गॅस 

पुरवठा 

सेवा 
• ए.टी.एम. सेवा 


• टपाल सेवा 


• बंदरे आणि त्यांच्या संबंधित उपक्रम 


• कस्टम हाउस एजंट / मल्टी मॉडेल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर परवानाधारक , लसीकरण / जीवनदायी औषधे / फार्मास्युटिकल उत्पादनाच्या हालचालींशी 
संबंधित घटक . 
कोणत्याही अत्यावश्यक सेवेसाठी कच्चा माल / पॅकेजिंगसाठी त्याचे उत्पादित करणारे घटक 
व्यक्तींसाठी तसेच संस्थासाठी पावसाळयाच्या हंगामासाठी साहित्याचे उत्पादन करण्यात गुंतलेली केंद्रे . 
• स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाद्वारे अत्यावश्यक सेवा म्हणून नमुद केलेल्या सेवा . 
६ . पुढील गोष्टींचा अपवादात्मक श्रेणीमध्ये समावेश होतो .. 
केंद्र , राज्य आणि स्थानिक सरकारची कार्यालये तसेच त्यामध्ये वैधानिक प्राधिकरण संस्थांचा समावेश होतो . 
सहकारी , सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि खाजगी बँका 
• अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कंपनींची कार्यालये 
• विमा / मेडीक्लेम कंपन्या 
फार्मास्युटिकल कंपनी उत्पादन व वितरण व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेले कार्यालय 
आरबीआय नियंत्रित संस्था आणि मध्यस्थ संस्था यासह स्वतंत्र विक्रेते , CCIL , NPCL , देय प्रणाली घटक आणि आर्थिक 
बाजार घटक 
• सर्व नॉन बॅकिंग वित्तीय महामंडळ . 
• सर्व सुक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्था . 
• न्यायालय न्यायाधिकरण किंवा चौकशी आयोगाचे कामकाज चालु असल्यास वकिलांची कार्यालये . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 

या आदेशामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या व्यतिरिक्त इतर सर्व अटी शासन आदेश दिनांक २५ जून २०२१ च्या शासकीय आदेशानुसार आणि 
राज्य सरकारने यापुर्वी जारी केलेल्या स्पष्टीकरणांनुसार असेल . सदर आदेशांचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम 
१८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल . 

उपरोक्त ठिकाणे / कार्यक्रम येथील संबंधित आयोजक तसेच आस्थापना मालक / चालक / व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापुर्वी स्वतंत्र 
नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रकिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश 
एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप 
आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २७ जून २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई . 


रुपाली अंबुरे , 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , नवी मुंबई . 

. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ १५ 


अपर पोलीस आयुक्त वाहतूक , मुंबई यांजकडून 

कायमस्वरूपी अधिसूचना / आदेश 
क्रमांक १ ९ २ / वानिशा / अपोआ / वडाळा / वा.वि.— मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडून त्यांचे मालकीचे जागेत ' मरिना बे विकास प्रकल्प ' कार्यान्वीत 
होणार आहे . ऑरेंज गेट व परिसरात वाहतूक कोंडी होत असल्याने ऑरेंज गेट पूर्व मुक्त मार्गाची उतरण व मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रोड दक्षिण वाहिनीवरून 
पी . डि'मेलो रोड वाडीबंदर जंक्शन कडे जाणारी व वाडीबंदर रोड कडून पूर्वमुक्त मार्गाचे उड्डाणपूलाखालून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रोडने वडाळा 
शिवडीकडे जाणाऱ्या वाहनांमुळे ऑरेंज गेट येथे वाहतूक कोंडी होत असल्याने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरणाकडून ऑरेंज गेट जंक्शन वरून 
पी . डि'मेलो रोड कडे जाणारी व येणारी वाहतूक बंद करण्यात आली आहे . 

त्याकरीता सर्वसामान्य नागरीकांना पोहचणारा धोका / अडथळा व गैरसोय टाळण्यासाठी , मी , प्रविण पडवळ , अपर पोलीस आयुक्त , 
वाहतूक , मुंबई , मोटार वाहन कायदा , १ ९ ८८ चे कलम ११५ ( १ ९ ८८ चा अधिनियम ५ ९ ) व शासकीय अधिसूचना क्र . एमव्हीए ०५८ ९ / 
सीआर -१०६१ / टीआरए -२ , दिनांक १ ९ मे १ ९९ ० सह पी ६६८ दुरूस्ती शासकीय अधिसूचना क्र.एमव्हीए ०५८ ९ / सीआर -१०६१ / टीआरए -२ , 
दिनांक ३० सप्टेंबर २००२ यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालील आदेश देत आहे . 

क्रमांक ६० / अधि / अपोआ / वा / २०२१ 
वाहतुकीकरिता कायमस्वरूपी बंद करण्यात आलेला रस्ता : 

मार्गाचे ऑरेंज गेट , मायलेट बंदर येथील उतरणीचे मार्गाने व खालून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रोडने येणाऱ्या वाहनांना व वाडीबंदर 
व माझगांव येथून पी . डि'मेलो रोडने येणा - या वाहनांना पूर्व मुक्त मार्गाने किंवा त्याखालून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रोड ने शिवडी / वडाळा / पूर्व 
उपनगरे कडे जाण्यास असलेला ऑरेंज गेट पासून मायलेट बंदर रस्ता कायमस्वरूपी बंद करण्यात येत आहे . 

सदर मार्गावरील वाहतूकीत कायमस्वरूपी बदल करण्यात आलेला मार्ग खालीलप्रमाणे : 

ऑरेंज गेट फ्रीवे उतरणी वरून ऑरेंज गेट जंक्शन डावे वळण घेऊन मॅलेट बंदर रोडने मॅलेट बंदर जंक्शनकडे जाऊन पुन्हा 
डावे वळण घेऊन वाय जंक्शन ते गणेश जंक्शन मंदिर रोड , वाडीबंदर व माझगांव या भागातून पी . डि'मेलो रोडने येणारे वाहनांना काकलीज 
जंक्शनवर डावे वळण घेऊन पुढे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रोडने फ्रीवे चढणी किंवा त्याखालून शिवडी - वडाळा रोड कडे वाहतूक वळविण्यात आलेली 
आहे . 

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक ८ जुलै २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


पूर्व मुक्त 


“ 


प्रविण पडवळ , 
अपर पोलीस आयुक्त , 


वाहतूक , मुंबई . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


THE ADDL . COMMISSIONER OF POLICE TRAFFIC , MUMBAI 


PERMENANT NOTIFICATION / ORDER 


No. 192 / TRF / Addl . C. P./Wadala/Tr/2021.- Mumbai Port Trust a public undertaking has 
developed ' Marina Bay- a public entertainment project . on their land for entertainment of public . 
Due to this new development increased road traffic flow at Orange Gate Junction , Mallet Bunder 
caused traffic congestion on the road network in that vicinity.Hence Mumbai Port Trust has decided 
to close the entry at Orange Gate junction to enter all types of vehicles from Wadi Bunder junction 
via P. D'Mello Road and exit Wadi Bunder and Mazgaon via Eastern Freeway down ramp and 
Mumbai Port Trust Road from Wadala / Sewree . 


Therefore , in order to prevent danger , obstructions and inconveniences to the public to so 
direct , I Pravin Padwal , Addl . Commissioner of Police , Traffic Mumbai in exercise of the 
powers Conferred upon me under section 115 of Motor Vehicles Act , 1988 ( Act No. 59 of 1988 ) 
read with Government Notification No. MVA 0589 / CR - 1061 / TRA - 2 , dated 19th May 1990 , P - 668 
Amended by Government Notification No. MVA 0589 / CR - 1061 / TRA - 2 , dated 30th September 
2002 . 


No. 60 / Notification / Addl.C.P. / T / 2021 . 


Road permanently closed for traffic . 

All types of vehicular plying from Eastern Freeway down ramp and MbPT Road via Wadala 
going towards P. D'Mello Road and all types of vehicular plying traffic from Wadi Bunder 
junction P. D'Mello Road going towards Wadala via MbPT Road under Freeway at Orange Gate 
junction is closed permanently . 

Change of Route for traffic movment as below : 

All types of vehicular plying from Eastern Freeway down ramp And MbPT Road via 
Wadala going towards P. D'Mello Road will take left turn for Mallet Bunder road to Mallet 
Bunder junction and then again left turn to Ganesh Mandir Junction further going to Kaklij 
junction to P.D'Mello Road and similarly vehicles plying from Wadi Bunder junction P.D'Mello 
Road take right turn at Kaklij junction going towards Wadala or Eastern Freeway up ramp via 
MbPT Road . 


Issued under my seal and signature on the 8th day of July 2021 . 


PRAVIN PADWAL , 
Addl . Commissioner of Police , 

Traffic , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ १७ 

पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

मनाई आदेश 


3B 


क्रमांक वि.शा. / ड्रोन / मनाई आदेश / २६५७ / २०२१.– ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व 
समाज विघातक कृत्य करणाऱ्या घटकांकडून Drone , Para Gliders , Remote Controlled Micro light Aircraft च्या 
सहाय्याने हल्ला करून मानवी जिवीतास , आरोग्यास , संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 

ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशील व संरक्षित ठिकाणांचे दहशतवादी व 
समाज विघातक कृत्य करणाऱ्या घटकांकडून Drone , Para Gliders , Remote Controlled Micro light Aircraft , 
arial missiles इ . च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करून घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ; 

ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने 
अशा प्रकारच्या Drone , Para Gliders , Remote Controlled Micro light Aircraft , arial missiles यांचेवर 
नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निर्बंध घालणे गरजेचे आहे 

त्याअर्थी , मी विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी 
दंडाधिकारी 

म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा 
भाईंदर - वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात “ Drone , Para Gliders , Remote Controlled Micro light Aircraft , 
arial missiles " ज्यामुळे मानवी जिवीतास , आरोग्यास , संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान 
करण्याची शक्यता आहे अशा “ Drone , Para Gliders , Remote Controlled Micro light Aircraft , arial 
missiles ” चा वापर यावर मनाई करीत आहे . मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीसांकडून करण्यात येणाऱ्या हवाई सर्वेक्षणास व मा . पोलीस 
आयुक्त यांचेकडून विशेष परवानगीने करण्यात येणाऱ्या वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागु असणार नाहीत . 

जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भा.दं.वि.स कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल . महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . तसेच मिरा -भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्त पत्रातून प्रसिद्ध करावा . सदर मनाई आदेशाने प्रभावीत होणाऱ्या व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस 
बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला 
आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , संबधित पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे 
कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक १० जुलै २०२१ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी २४-०० वाजेपावेतो 


लागू राहील . 


सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ९ जुलै २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 

पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक वि.शा. / कोरोना / मनाई आदेश / २६७६ / २०२१.– ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला कोरोना 
आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केलेला आहे . तसेच कोरोना विषाणूंचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात व मिरा - भाईंदर , वसई 
विरार शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे . तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २ , ३ व ४ मधील 
तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे . त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे . 

त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटिफिकेशन क्र . डीएमयु / २०२० / सीआर ९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक ४ जून २०२१ अन्वये , आदेश 
लागू केलेला आहे . उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यात यापूर्वी लागू 
केलेल्या मनाई आदेशातील निबंधामध्ये शिथिलता दिली आहे . 

ज्याअर्थी , मी विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शासनाच्या क्र.पीआरओ -० ९ २० / प्रक्र २१७ / विशा - २- फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ नुसार 
प्राप्त विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) अन्वये , जा.क्र . विशा / 
कोरोना / मनाई आदेश / २५५१ / २०२१ दिनांक ३ जुलै २०२१ अन्वये निर्गमित केलेले मनाई आदेश हे दिनांक ५ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी 
०७-०० वाजेपासून दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपावेतो लागू करण्यात आलेले होते . संदर्भ क्रमांक ६ अन्वये शासनाने 
निर्गमित केलेल्या आदेशास अधीन राहून मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयातील कोविड संसर्गास तात्काळ प्रतिबंधक उपाय 
योजना म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जनतेस , खालील व्यक्ती , आस्थापना यांना उद्देशून 
आदेश काढणे आवश्यक असले बाबत माझी खात्री झालेली आहे 

त्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १८ जून २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या मनाई 
आदेशामध्ये मिरा - भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्र हे Levels of Restrictions For breaking The Chain अंतर्गत स्तर -३ 
( Level - 3 ) मध्ये समाविष्ट असल्याने या स्तराचे सर्व निबंध दिनांक ४ जून २०२१ रोजीचे शासन आदेशानुसार जसेच्या तसे लागू 

राहतील . 
सदरचा मनाई आदेश दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपासून दिनांक १ ९ जुलै २०२१ रोजीच्या सकाळी ०७-०० 
वाजेपावेतो लागू राहील . 

सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ 
( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , पोलीस स्टेशन , 
सहा . पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात 
येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १० जुलै २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


3 ; 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ १ ९ 


जिल्हाधिकारी मुंबई शहर यांजकडून 


शुद्धिपत्र 


क्रमांक जि / भूसं / मु.श / प्र.क्र . ४ / एलएक्यू / एस आर / २०२० , दिनांक १ ९ जानेवारी २०२१.- महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण 
विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३ , २०२१ रोजी पृष्ठ क्रमांक १२ व १३ जिल्हाधिकारी मुंबई शहर यांचेकडून प्रसिद्ध 
झालेल्या अधिसूचनेमध्ये केलेली दुरूस्ती खालील प्रमाणे वाचावी . 

अनुसूची 


विभाग - धारावी 


जिल्हा - मुंबई शहर 


करीता 


वाचा 


भूकर क्रमांक 


भूकर क्रमांक 


४ ९ ६ 


३ / ४ ९ ६ 


सार्वजनिक प्रयोजन . 


मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला रेल्वे प्रवासी वाहतुकीसाठी ( ५ वी व ६ वी लाईन ) . 


मुंबई शहर , 
दिनांक ९ जुलै २०२१ . 


राजीव निवतकर , 
जिल्हाधिकारी , 
मुंबई शहर . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ अ 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


BY THE COLLECTOR MUMBAI CITY DISTRICT 


CORRIGENDUM 


No. C / ACQMum . City / CR . 4 / LAQ / SR / 2020 dated 19th January 2020.— The Correction made 
in the scheduled to the Notification dated Thursday to Wednesday 28th January to 3rd February 
2020 published in Maharashtra Government Gazzatte , Part - I ( K.D.S. ) on page 14 and 15 by the 
Collector Mumbai City should be read as follows : 


SCHEDULE 


Division : Dharavi 


Dist . : Mumbai City 


For 


Read 


C. S. No. 


C. S. No. 


496 


3/496 


Public Purpose.— Acquisition for the purpose of CSMT - Kurla Rail Passengers Transportion , 
5th and 6th Line . 


Mumbai City , 
dated : 9th July 2021 . 


RAJEEV NIVATKAR , 

Collector , 
Mumbai City . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ २१ 

नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग , पुणे 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक प्रा.यो.रायगड / मौ.नागाव व इतर / ए.न.व.प्र . / प्र.क्र .१२८ / २० / टिपीव्ही -३ / २७४१.— ज्याअर्थी , रायगड प्रदेशाची प्रादेशिक योजना 
( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक 
टिपीएस -१४ ९ ० / प्र.क्र .३६५ / ९ ० / नवि -१२ , दिनांक ४ जुलै १ ९९ २ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम १५ ( १ ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आलेला आहे ) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ सप्टेंबर १ ९९ २ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठीची विकास नियंत्रण नियमावली शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . 
टिपीएस -१४ ९ ० / १८७ / प्र.क्र .२१ / ९ ० / नवि -१२ , दिनांक १० सप्टेंबर १ ९९ १ अन्वये मंजूर होऊन ती दिनांक १० डिसेंबर १ ९९ १ पासून अंमलात आली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस १८१६ / प्र.क्र . ३६८/१५/२० ( ४ ) / नवि १३ , दिनांक २६ डिसेंबर 
२०१६ अन्वये उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये उक्त अधिनियमाच्या कलम २० ( ४ ) अन्वये फेरबदल करून एकात्मिकृत नगर वसाहताचे नियम समाविष्ट 
केले आहेत व ते तद्नंतर वेळोवेळी सुधारित झाले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , मे . डायनामिक्स वेकेशन रिसॉर्टस् प्रा . लि . यांनी ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त प्रकल्प प्रवर्तक ” असा करण्यात आला 
आहे ) मौजे नागांव , बागमळा , चोल , रेवदंडा , मांडवे तर्फ बामणगाव , ता . अलिबाग , जि . रायगड येथील सुमारे ९ ०.२ ९ .४० हे . या क्षेत्रावर प्रस्तावित 
केलेल्या एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पास शासनाने शासन अधिसूचना क्र . टिपीएस -१२१७ / २४१ / प्र.क्र .८२ / १७ / नवि -१२ , दिनांक ५ ऑक्टोबर 
२०१७ अन्वये अधिसूचित करून स्थानिय मंजुरी प्रदान केली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प " 
असा करण्यात आला आहे ) 

आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . टिपीएस १८१८ / प्र.क्र . ३६६ / १८ / कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) व कलम 
२० ( ४ ) नवि- १३ , दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
युडीसीपीआर ” असा करण्यात आला आहे ) मंजूर करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी उक्त युडीसीपीआर लागू झाली आहे व त्यामध्ये एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाकरिताची 
नियमावली समाविष्ट आहे ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताची नियमावली ” असा करण्यात आला 


. 


आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीतील विनियम क्र . १४.१.१.४ 
( v ) मधील तरतुदीनुसार मौजे नागांव , ता.अलिबाग , जि.रायगड येथील सोबतच्या अनुसूची - अ मध्ये नमूद ५.८८५ हे . क्षेत्राच्या वाढीव जमिनी 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त वाढीव जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या क्षेत्रात 
समाविष्ट करून सुधारित स्थानिय मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या व तद्नंतरच्या पत्रान्वये संचालनालयाकडे सादर केला 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेच्या प्रस्तावानुसार उक्त वाढीव जमिनी या “ कमी घनता रहिवास / बागायत ” विभागामध्ये समाविष्ट 
आहेत 


3 ; 


3 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार उक्त मंजूर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात प्रस्तावित अंतर्भूत 
करणेचे प्रस्तावित असलेल्या उक्त वाढीव जमिनींची मालकी आणि विकसन अधिकार उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी संपादीत केले आहेत आणि त्या 
संबंधाच्या महसूल अभिलेखाप्रमाणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने त्या परिणामी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे 

आणि ज्याअर्थी , प्रकल्प प्रवर्तकाच्या विनंतीवरून उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या विनियमावलीतील नियम 
क्र .१४.१.१.४ ( v ) नुसार एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी स्थानिय मंजुरी दिलेल्या क्षेत्राच्या ५० % पर्यंतचे क्षेत्र प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत करण्यास 
किंवा वगळण्यास संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे मान्यता देऊ शकतात ; 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी विनंती केल्यानुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये उक्त वाढीव 
जमिनींचे समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र हे एकूण प्रकल्प क्षेत्राच्या ५० % मर्यादेत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींचे क्षेत्र उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १८ चे पोट - कलम ३ नुसार उक्त प्रादेशिक योजना नकाशावर निर्देशित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , रहिवास व वाणिज्य व्यतिरिक्तच्या विभागात अंतर्भूत उक्त वाढीव जमिनीकरिता वापरात एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प 
अनुज्ञेय करण्यासाठी उक्त एकात्मिकृत वसाहतीच्या नियमावलीतील नियम क्र . १४.१.१.७ ( i ) ( b ) तक्ता नं . १४ A प्रमाणे भराव्या लागणाऱ्या 
अधिमूल्यापैकी स्थानिय मंजुरीच्या टप्प्यावरील १० % प्रमाणे रक्कमेचा भरणा ( रु . ९ , ६ ९ , ३८० ) चलन क्र . GRNMH 000432190202122E , 
दिनांक १२ एप्रिल २०२१ / डिफेसमेंट क्र . ००००३२ ९ ४६०२०२१२२ , दिनांक २२ एप्रिल २०२१ अन्वये प्रवर्तकाने सहायक संचालक , नगर रचना , 
रायगड - अलिबाग यांच्यामार्फत शासकीय कोषागारात केला आहे 

त्याअर्थी , आता , संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य पुणे , याद्वारे , सोबत जोडलेल्या ‘ अनुसुची - अ मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले , 
५.८८५ हे . इतक्या क्षेत्राच्या , उक्त वाढीव जमिनी यापूर्वी स्थानिय मंजुरी प्राप्त असलेल्या उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प 
क्षेत्रात अंतर्भूत करण्यास , उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताची नियमावलीतील नियम क्र . १४.१.१.४ ( v ) चे अंतर्गत 
खालील अटी व शर्तीना अधीन राहून मान्यता देत आहेत . 

एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी अटी व शर्ती : 


( I ) मालकी हक्कासंबधित : 


( १ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रांसह उक्त वाढीव जमिनींचे सर्व मालकी / विकसन हक्क उक्त प्रकल्प 
प्रवर्तकांकडे असणे आवश्यक राहील . उद्देश पत्राकरिता अर्ज करताना नोंदणीकृत सामंजस्य कराराची प्रत , संयुक्त उपक्रमाची नोंदणीकृत 
कागदपत्रे , मूळ मोजणी नकाशे , मालकी हक्क , विकास हक्क सिद्ध करणाऱ्या कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती संबधित प्राधिकरणाकडे सादर 
करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील . 

( २ ) उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख यांच्याकडून देण्यात आलेले अधिकृत मोजणी नकाशे उपलब्ध झाल्यानंतर प्रस्तावाअंतर्गत 
समाविष्ट करावयाच्या भागशः जमिनी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात अंतर्भूत करणे आवश्यक आहे . जर उक्त 
वाढीव जमिनी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गतच्या अशा जमिनींशी सलग राहत नसतील तर अशा जमिनींचे क्षेत्र 
प्रकल्प क्षेत्रातून वगळण्यात यावे व अशा क्षेत्रात एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविता येणार नाही . 

( ३ ) बृहत आराखड्यास अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत नवीन शर्तीच्या 
जमिनीसंदर्भाने आवश्यक ती कार्यवाही जिल्हाधिकारी , रायगड यांनी करणेची आहे . 

( ४ ) बृहत आराखड्यास अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्भूत जमिनींच्या ७/१२ 
उताऱ्यांवरील इतर हक्क स्तंभात नमूद बँकेचे भार व नावे संदर्भात जिल्हाधिकारी , रायगड यांनी पडताळणी करावी व नियमानुसार 
आवश्यक ती कार्यवाही करावी . 


( ५ ) उक्त प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जागेच्या मालकी हक्का संदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे असल्याचे भविष्यात उघडकीस 
आल्यास किंवा उक्त प्रकल्पाबाबत भविष्यात न्यायालयीन वाद उद्भवल्यास त्याबाबत स्वतःच्या जबाबदारी व खर्चाने उपाय योजना 
करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाची राहील . अशा परिस्थितीत अशा जमिनीसाठी देण्यात आलेली स्थानिय मंजुरी रद्द 
समजण्यात येईल . 


( II ) पर्यावरण व इतर अनुषंगिक बाबी 

( १ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट करावयाच्या जमिनीमध्ये कोणतेही विकास / बांधकाम हाती 
घेणेपूर्वी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण , वने आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि योग्य त्या प्राधिकरणाची पर्यावरणीय मंजूरी ( Environmental 
Clearance ) घेणे आवश्यक राहील . तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यावरण , वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडील पर्यावरणीय प्रभाव 
मूल्यांकन अधिनियम , १ ९ ८६ अंतर्गत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेमधील अटी व शर्तीचे पालन करणे अर्जदारावर बंधनकारक 
राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ २३ 


( २ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकचऱ्याची आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी 
योग्य ती व्यवस्था उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या जबाबदारीवर व स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने ठरविलेल्या 
निकषाप्रमाणे व तसेच त्यासंबंधीच्या अधिनियमातील तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील . 

( ३ ) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबधित विभाग वेळोवळी विहीत करतील , त्या अटी व शर्तीचे पालन करणे उक्त 
प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रातून विद्यमान पाण्याचे स्त्रोत / नाल्याचा प्रवाह 
असल्यास तो बंद करता येणार नाही . 


( ४ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिता 
च्या नियमावलीमधील विनियम क्र .१४.१.१.१० . v ( a ) नुसार पाणीपुरवठा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीने पुरविणे 
आवश्यक राहील . जलसंपदा विभागाकडून यानुषंगाने वेळोवेळी दिलेल्या अटींचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 

( ५ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीकरीता च्या नियमावलीतील 
विनियम क्र . १४.१.१.१०.v ( c ) नुसार वीजपुरवठा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीवर पुरविणे आवश्यक राहील . 
तसेच उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरीताच्या नियमावलीतील विनियम क्र . १४.१.१.६ नुसार उक्त अधिसूचित 
एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचा बृहत आराखडा मंजूर करणेपुर्वी संबंधित प्राधिकरणाने उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाकडून वीजपुरवठा 
करणाऱ्या कंपनीकडून उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहती प्रकल्पाच्या संपूर्ण क्षेत्राकरिता आवश्यक परवानगी आणि तसेच वीज 
पुरवठयाची दृढवचनबद्धता प्राप्त करणे आवश्यक राहील . 

( ६ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील काही क्षेत्र सी.आर.झेड हजार्ड लाईनने बाधित होत आहे . याबाबत 
एमसीझेडएमएचे व पर्यायाने पर्यावरण विभागाचे स्पष्ट अभिप्राय उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी प्राप्त करुन घेऊन ते इरादापत्रापूर्वी जिल्हाधिकारी , 
रायगड यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक राहील . एमसीझेडएमए व पर्यायाने पर्यावरण विभागाच्या अभिप्रायानंतर उक्त एकात्मिकृत नगर 
वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीनुसार सी.आर.झेङ हजार्ड लाइनने बाधित क्षेत्रावर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प अनुज्ञेय 
होणार नसल्यास , ते क्षेत्र या स्थानिय मंजूरीमधून आपोआप वगळले जाईल . 


( III ) विकासासंबंधाने 


( १ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य खाजगी व्यक्तींच्या जमिनीसाठी नियमावलीनुसार 
आवश्यक परंतु किमान ९ .०० मी . रूंदीचा पोचमार्ग विनामोबदला उपलब्ध करून देणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 

( २ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राच्या जमिनीमधून जाणाऱ्या विद्यमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क 
अबाधित ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 

( ३ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रांमधील ओहोळ / नाल्यावर संबंधीत विभागाच्या परवानगीने सी.डी.वर्क करणे आणि 
उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत नदी , नाले , कॅनाल , तलाव आणि इतर जलस्त्रोतापासून उक्त एकात्मिकृत नगर 
वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीनुसार आवश्यक ते अंतर ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 

( ४ ) प्रादेशिक योजना नकाशावर विशेषतः दर्शविले असले अथवा नसले तरीही अधिकृत कंटूर नकाशा नुसार १ : ५ किंवा त्यापेक्षा 
जास्त तीव्र उताराचे क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अनुज्ञेय नाही . तसेच या क्षेत्रामध्ये जमिनीची खोदाई / सपाटीकरण / भराव इ . विकास 
कार्य अनुज्ञेय नाही . 

( ५ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या लोकसंख्येसाठी नियमानुसार आवश्यक असणारी सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठीची आरक्षणे आणि तसेच मूलभूत सुविधा यासाठी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये सुयोग्य स्थानी नियोजन 
आणि निश्चित करून ती उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील . 


( IV ) इतर अटी व शर्ती : 


१ . 


या अधिसूचनेत नमूद अटीं / शर्तीसह शासनाने उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या मूळ स्थानिय मंजूरीच्या वेळी दिनांक 
५ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या सर्व अटीं / शर्ती उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रासाठी लागू 
राहतील . 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


२ . 


३ . 


उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून अटीं / शर्तीचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेली स्थानीय मंजुरी रद्द करण्याचा 
अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे . 

सदर अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 

उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत केलेल्या उक्त वाढीव जमिनींचा तपशील सोबत अनुसूचीमधील 
अनुक्रमांक ' अ ' मध्ये नमूद केलेला आहे . तसेच सदर एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या प्रकल्पाच्या हद्दी दर्शविणारा नकाशा सोबत जोडला आहे . 

उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत केलेल्या उक्त वाढीव जमिनींचा तपशिल व नकाशा 
सर्वसामान्य नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध ठेवण्यात यावा . 


४ . 


५ . 


i . जिल्हाधिकारी , रायगड - अलिबाग . 


ii . सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई . 
iii . उप संचालक , नगररचना , नागरी संशोधन घटक , मुख्य कार्यालय , पुणे . 
| - सदरहू अधिसूचना नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात यावी . 


iv . 


सहायक संचालक , नगररचना , रायगड - अलिबाग शाखा , अलिबाग . 


“ 


रायगड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ २५ 

अनुसूची - अ ” 
मे . डायनामिक्स वेकेशन रिसॉर्टस प्रा . लि . यांच्या मौजे नागाव , बागमळा , चोल , रेवदंडा , मांडवे तर्फ बामणगाव , ता . अलिबाग , जि . 

येथील उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींचा तपशील 
( संचालनालयाकडील अधिसूचना क्रमांक - प्रायो.रायगड / मौ.नागांव व इतर /ए.न.व.प्र./प्र.क्र . १२८ / २० / टिपीव्ही -३ / २७४१ 

दिनांक २३ जून २०२१ सोबतचे जोडपत्र ) 


अ.क्र . 


गावाचे नांव , तालुका आणि जिल्हा 


उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात 
समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनीचा तपशील 


क्षेत्र ( हे . ) 


ग . नं . 
( ३ ) 


हिस्सा नं . 
( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


मौजे नागांव , ता . अलिबाग , जि . रायगड 


१४ ९९ 


१ 


०.३१३ 


२ 


१४ ९९ 


२ 


०.१२ ९ 


३ 


१५६५ 


१ 


०.३७२ 


४ 


१५६५ 


२ 


१.३४५ 


५ 


१५ ९ ५ 


०.४६८ 


६ 


१५ ९ ७ 


०.८ ९ ५ 


७ 


१५ ९९ 


०.०७८ 


८ 


१६०५ 


०.४५० 


९ 


१६०६ 


०.२५८ 


१० 


१६७२ 


०.७८६ 


११ 


१७३६ 


०.४०७ 


१२ 


१७३ ९ 


०.२१० 


१३ 


१७४१ 


०.१७४ 


एकूण : 


५.८८५ 


९ ०.२ ९ .४० 


दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
या अधिसूचनेद्वारे एकूण सुधारीत अधिसूचित प्रकल्प क्षेत्र ( ९ ०.२ ९ ४ + ५.८८५ ) 


९ ६.१७ ९ 


सुधाकर नांगनुरे , 


पुणे , 
दिनांक २३ जून २०२१ . 


संचालक , 
नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


DIRECTORATE OF TOWN PLANNING AND VALUATION , PUNE 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. RP / Raigad / Village - Nagaon & others /ITP/CR-128/20/TPV-3/2741.- Whereas , the 
Government in Urban Development Department , vide its Notification No. TPS - 1490 / C.R.365 / 97 / 
UD - 12 , dated 4th July , 1992 has sanctioned the Regional Plan for the Raigad Region ( hereinafter 
referred to as “ the said Regional Plan ” ) under section 15 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) which has come into force 
with effect from the 15th September , 1992 ; 

And whereas , the Government in Urban Development Department has sanctioned the 
Development Control Regulations for the said Regional Plan vide its Notification No. TPS - 1490 / 
187 / C.R . 21 / 90 / UD - 12 , dated the 10th September , 1991 which has come into force with effect from 
10th December , 1991 ; 

And whereas , the Government in Urban Development Department vide its Notification 
No. TPS - 1816 / CR 368/15/20 ( 4 ) / UD - 13 , dated 26th December 2016 has sanctioned a modification to 
the said Regional Plan under section 20 ( 4 ) of the said act , to incorporate the Regulation for 
Development of Integrated Township Project and which are amended from time to time ; 

And whereas , the Government has accorded Locational Clearance for the Integrated Township 
Project proposed by M / s . Dynamix Vacation Resorts Pvt . Ltd. ( hereinafter referred to as " the said 
Project Proponent ” ) in Village Nagaon , Bagmala , Chaul , Revdanda , Mandve tarf Bamangaon , 
Tal . Alibag , Dist . Raigad on land measuring 90.29.40 Ha . , vide Government Notification No. TPS 
1217 / 241 / C.R.82 / 17 / UD - 12 , dated 5th October , 2017 ( hereinafter referred to as “ the said Notified 
Integrated Township Project ” ) ; 

And whereas , the Government in Urban Development Departemnt vide its Notification 
No.TPS - 1818 / C.R.336 / 18 / Sec.37 ( 1AAXC ) and Sec . 20 ( 4 ) / UD - 13 , dated 2nd December , 2020 has 
sanctioned Unfided Development Control and Promotion Regulations ( hereinafter referred to as 
the said UDCPR " ) ; 

And whereas , the said UDCPR has been made applicable for the said Regional Plan area 
which includes the regulation for the Development of Integrated Township Project ( hereinafter 
referred to as “ the said Regulation for Development of Integrated Township Project " ) ; 

And whereas , the said Project Proponent , vide its letter dated 8th February , 2021 and 
subsequent letters submitted a proposal as per the provisions of Regulation No. 14.1.1.4 ( v ) of the 
said Regulation for Development of Integrated Township Project to the Directorate for the grant 
of revised Locational Clearance by incorporating additional lands as mentioned in Schedule A 
appended hereto admeasuring area about 5.885 Ha . from Village Nagaon , Tal . Alibag , Dist . Raigad 
( hereinafter referred to as “ the said additional lands ” ) in the area of the said Notified Integrated 
Township Project ; 

And whereas , as per the said Regional Plan , the said additional lands are included in Low 
Density Residential Zone / Bagayat ( Wadi ) Zone ; 

And whereas , as per the documents submitted by the said Project Proponent , the Ownership 
and Development Rights of the said additional lands , proposed to be incorporated in the said 
Notified Integrated Township Project are acquired by the said Project Proponent and the said 
Project Proponent has also submitted an Affidavit to that effect as per Revenue record ; 

And whereas , as per the Regulation No. 14.1.1.4 ( v ) of the said Regulation for Development of 
Integrated Township Project , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune as per the 
request of project proponent , may grant to add or delete any area , not exceeding 50 % of the total 
area under Locational Clearance ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ २७ 


And whereas , as per the request of the said Project Proponent the area of the said additional 
lands to be added is less than 50 % of the total area of the said notified Integrated Township 
Project ; 

And whereas , it is accordingly expedient to designate the area of the said additional lands on 
the said Regional Plan under the provisions of sub - section ( 3 ) of section 18 of the said Act as the 
additional project area for the said Notified Integrated Township Project ; 

And whereas , the said Project Proponent vide challan No. GRNMH000432190202122E , dated 
12th April 2021 / defacement No. 0000329460202122 , dated 22nd April 2021 has deposited an 
amount of Rs . 9,69,380 which is at the rate of 10 % of the total premium charges at the stage of 
Locational Permission as per the table No. 14 A of the Regulation No. 14.1.1.7 ( i ) ( b ) of the said 
regulation for Integrated Township Project for the said additional lands falling in zones , other 
than residential and commercial ; 

Now , therefore , the Director of Town Planning , Maharashra State , Pune under the Regulation 
No. 14.1.1.4 ( v ) of the said Regulations for Development of Integrated Township Project hereby 
grants permission to add the area 5.885 Ha . of the said additional area , more specifically described 
in “ Schedule - A ” appended hereto , in the area of the said notified Integrated Township Project 
for which Locational Clearance has already been granted , subject to the following terms and 
conditions 

Terms and Conditions of the Integreated Township Project ” : 
( I ) Conditions of Ownership : 

1. Ownership / Development Rights of said additional lands together with the area under 
the said Notified Integrated Township Project shall be with the said Project Proponent . While 
applying for Letter of Intent , it is obligatery on the said Project Proponent to submit to the 
concerned authority the extracts of original certified documents of the registered Memorandum 
of Understanding ( MoU ) , registered documents of joint venture , original measurment plans , 
documents proving the ownership rights , development rights . 

2. Part area of lands shall be included in the said Notified Integrated Township Project 
after obtaining measurement plan issued by the Deputy Superitendent of Land Records . If such 
lands are not remain contigious with the lands under the said Notified Integrated Township 
Project , then area of land stand deleted from the project area . 

3. Collector , Raigad should take appropriate action regarding " New Tenure ” lands which 
are included in the said Notified Integrated Township Project before granting final sanction to 
the Master Lay - out Plan . 

4. Collector , Raigad shall verify and take appropriate action in respect of lands which are 
included in the said Notified Integrated Township Project having entries regarding bank 
encumberances and names in the Other Right's column of 7/12 extract , before granting final sanction 
to the Master Lay - out Plan . 

5. If any document of ownership of lands included in the area of the said Project , is found 
false in future or if any judicial proceedings arise regarding the said Project in future then , it 
shall be the sole responsibility of the said Project Proponent to deal with those proceedings at his 
risk and cost . In such case Locational Clearance shall be deemed to be cancelled for that lands . 

( II ) Conditions regarding Environment and Others : 

1. The Project Proponent shall obtain the Environmental Clearance from the Ministry of 
Environment , Forest and climatic change ( MoEF & CC ) and from the Appropriate Competent 
Authority before obtaining the Building Permission within the lands to be incorporated in the 
area of the said Notified Integrated Township Project . Also the terms and conditions of the 
notifications issued by the Ministry of Environment , Forest and Climate Change for the 
Environment Impact Assessment Act , 1986 from time to time shall be binding on the said Project 
Proponent . 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


2. The Project Proponent shall be responsible for making provision for safe disposal of Solid 
Waste and effluents within the Notified Integrated Township Project at his own risk and cost , as 
per the criteria and norms decided by the Maharashtra Pollution Control Board and also subject 
to the provisions and rules under the relevant Act in this regard . 

3. The terms and conditions imposed by the Irrigation Department and other concerned 
department of the State Government from time to time shall be binding on the said Project 
Proponent . The existing nallas / water courses , etc. in the area of the said Notified Integrated 
Township Project shall not be closed . 

4 . It shall be binding on the said Project Proponent to provide water supply for the 
development of the said Notified Township Project as per Regulation No. 14.1.1.10.v ( a ) of the 
said Regulations for Development of Integrated Township Project at their own cost and 
responsibility . The conditions prescribed by Irrigation Department in these regards , from time to 
time are binding on the said Project Proponent . 

5 . It shall be binding on the said Project Proponent to provide electricity supply for the 
development of the said Notified Township Project as per the Regulation No. 14.1.1.10.v ( c ) of the 
said Regulation for Development of Integrated Township Project at their own cost and 
responsibility . Also the concerned Authority shall obtain from the Project Proponent , necessary 
permissions and also the firm commitment of electricity supply for the entire area of the said 
Notified Integrated Township Project from the concerned power supply company before the 
approval of the Master Plan as per Regulation No. 14.1.1.6 of the said Regulation for Development 
of Integrated Township Project . 

6. Some of the area in the said Notified Integrated Township Project is affected by CRZ : 
Hazard Line . In these regard the said project Proponent shall obtain the clear remarks of MCZMA 
and alternatively Environment Department before obtaining the Letter of Intent from the Collector , 
Raigad . If as per the remarks of the MCZMA and alternatively Enviornment Department , the 
area which is affected by CRZ : Hazard Line , is not eligible for Integrated Township Project as per 
the said Regulation for Development of Integrated Township Project , then such area stands 
automatically excluded from this Locational Clearance . 

( III ) Regarding Development : 

1 . The said Project Proponent shall provide access road of required width as per regulation 
but minimum 9 mt . free of cost to the lands owned by other private persons , which are surrounded 
by the area under the said Project . 

2 . It is binding on the said Project Proponent to protect the easement rights of the existing 
public roads passing through the area of the said Integrated Township . 

3. It shall be binding on Project Proponent to construct CD work on Nalla included in the 
area of the said Integrated Township Project with the permission of concern department and to 
keep distance from River , Nallas , Canal , Lake & other Water bodies within the area of the said 
Integrated Township Project required as per the said regulation for Development of Integrated 
Township Project . 

4. No construction of any type shall be allowed on the lands having slope equal to or more 
than 1 : 5 in the said project , whether such lands are specifically marked as such on the Regional 
plan or not . Also No development activity shall be permissible and no development involving 
cutting / leveling / filling shall be allowed on such lands . 

5 . The said Project Proponent shall have to plan and earmark the lands at suitable location 
within the area of the said Integrated Township Project for public purpose reservations and also 
for basic infrastructure required for the population to be accommodated within the said Integrated 
Township Project , as per the Regulation and shall plan and develop the same at his own cost . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ २ ९ 


( IV ) Other Terms and Conditions : 

1. The terms and conditions mentioned in the Government Notifications dated 5th October 
2017 for the original Locational Clearance of the said Integrated Township Project alongwith all 
the terms and conditions mentioned in this notification shall be applicable for the area of the said 
Notified Integrated Township Project . 

2. In case of breach of any of the terms and conditions by the said Project Proponent the 
powers / rights of cancellation of the Locational Clearance granted vide this notification are reserved 
with Government . 

3. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra 
Government Gazette . 

4. The details of the said additional lands incorporated within the said Notified Integrated 
Township Project are given in " Schedule ” appended hereto , at series No. “ A ” . Also the plan showing 
the boundaries of the said Notified Integrated Township Project is appended hereto . 

5. The details of the said additional lands incorporated within the said Notified Integrated 
Township Project and the plan shall be made available for the inspection of the general public , 
during office hours on all working days at the following offices : 

( 1 ) The Collector , Raigad - Alibag . 
( 2 ) Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Kokan Bhavan , Navi Mumbai . 
( 3 ) Deputy Director of Town Planning , Urban Reserch Cell , Pune . 

This notification shall also be published on the website of Directorate of Town Planning and 
Valuation- www.dtp.maharashtra.gov.in 

( 4 ) Assistant Director of Town Planning , Raigad - Alibag Branch , Alibag . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५ 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


" SCHEDULE - A ” 


Details of the said additional lands of M / s . Dynamix Vacation Resorts Pvt . Ltd. to be added in the 
said Notified Integrated Township Project of village Nagaon , Bagmala , Chaul , Revdanda , Mandve 
Turf Bamangaon , Tal . Alibag , Dist . Raigad . 
( Annexure to Notification No. RP / Raigad / village - Nagaon & others / ITP / CR - 128 / 20 / TPV 3/2741 , 
dated 23rd June 2021 of Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune ) 


Sr. No. 


Name of Village , 
Taluka and District 


Details of the said additional land 
included in the said Notified Integrated 

Township Project 


G.No. 
( 3 ) 


Hissa No. 

( 4 ) 


Area ( Ha . ) 

( 5 ) 


( 
1 
) 


( 2 ) 


1 


Mauje Nagaon , Tal . Alibag , Dist . Raigad . 


1499 


1 


0.313 


2 


1499 


2 


0.129 


3 


1565 


1 


0.372 


1565 


2 


1.345 


1595 


- 


0.468 


1597 


0.895 


ܠܙ 
ܗ 
ܗ 
ܓܢ 
ܣ 
ܩ 
ܕ 


1599 


0.078 


1605 


0.450 


1606 


0.258 


1672 


0.786 


11 


1736 


0.407 


12 


1739 


0.210 


13 


1741 


0.174 


Total 


5.885 


90.2940 


Area notified by Notification dated 5th October 2017 
Total revised Notified Area of project ( 90.294 + 5.885 ) 


96.179 


Pune , 
dated 23rd June 2021 . 


SUDHAKAR NANGNURE , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ ३१ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , पालघर यांजकडून 


मनाई आदेश 


; 


क्रमांक गृह / का .१ / ४ / मनाईआदेश / एस.आर. - २७ / २१.– ज्याअर्थी , भारतीय रेल्वे कायदा , १ ९ ८ ९ चे कलम २० मध्ये Notwithstanding 
anything contained in any other law , the Central Government may , if it is of the opinion that any 
work undertaken or may be undertaken , is likely to alter or impede the natural course of water 
flow or cause an increase in the volume of such flow endeangering any cutting , embankment or 
other work on a railway , issue directions in writing to any person , officer or authority responsible 
for such work to close , regulate or prohibit that work , अशी तरतूद केली आहे ; 

ज्याअर्थी , उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भूत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता , पश्चिम रेल्वे , चर्चगेट , मुंबई यांनी असे 
निदर्शनास आणून दिले आहे की , रेल्वे ब्रिज क्र . ९ ३ च्या कार्यक्षेत्रामध्ये व त्यांच्या पोहोच मार्गामधील रेती उत्खनन व नौकानयन मार्ग वाहतुकीसाठी 
बंद करणे आवश्यक आहे ; 

ज्याअर्थी , उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भुत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता यांनी पश्चिम रेल्वेवरील सदर ब्रिज बाबतचे 
महत्त्व व रेल्वे ब्रिज बाबतचा संभाव्य धोका उद्भवल्यास होणारे परीणाम या बाबत कळविले आहे 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 

जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २० अन्वये सर्व सार्वजनिक रस्ते , गल्ल्या आणि मार्ग , पुल , खंदक , धरणे 
आणि त्यांच्या वरील किंवा त्यांच्या बाजूंची कुंपणे आणि पुर्ण भरतीच्या पाण्याच्या खुणेच्या खालील समुद्राचा , बंदराचा व खाड्यांचा आणि नद्या , 
ओहोळ , नाले , सरोवर व तळी यांचा तळ आणि सर्व कालवे व पाण्याचे पाट आणि साचलेले सर्व पाणी व वाहते पाणी इत्यादी वर राज्य शासनाचा 
मालकी हक्क आहे ; 

ज्याअर्थी , मुंबई उच्च न्यायालयाकडील पीआयएल क्र . २७/२०११ मधील दिनांक ३ ऑक्टोबर २०११ च्या आदेशान्वये रेल्वे ब्रिज क्र . ९ ३ 
च्या क्षेत्रातील रोडचा वापर रेती वाहतूक ट्रकसाठी प्रतिबंधित केला आहे ; 

ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , पालघर यांचेकडील अर्धशासकीय पत्र क्र.अ.शा.प.क्र.रेतीगट / गौख / कावि -४२ ९ / १६ , दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ 
अन्वये पोलीस अधीक्षक , पालघर यांना वैतरणा नदीवरील रेल्वे ब्रिज व इतर ब्रिजच्या ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात २४x७ पोलीस गस्त ठेवण्याच्या 
सुचना दिल्या आहेत 

ज्याअर्थी , शासन निर्णय क्रमांक गौखनि -१० / ०५१२ / प्र.क्र .३०० / ख , दिनांक १२ मार्च २०१३ व शासन निर्णय क्र.गौखनि -१० / १०१४ / प्र.क्र .५०० / ख , 
दिनांक २१ मे २०१५ अन्वये पुलाच्या दोन्ही बाजूस ६०० मीटर ( २००० फूट ) च्या क्षेत्रात रेती उत्खननास परवानगी देणेत येत नाही 

ज्याअर्थी , राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ अन्वये जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांना राष्ट्रीय व्यवस्थापन प्राधिकारणाचे 
अध्यक्ष म्हणून एखादी संभाव्य आपत्ती टाळण्यासाठी कलम ३० व ३४ अन्वये निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत ; 

ज्याअर्थी , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये उपद्रवाच्या किंवा आशंकित संकटाच्या अशा तातडीच्या प्रकरणात 
आदेश काढण्याचा जो अधिकार आहे . त्यातील कलम ( १ ) अन्वये जेथे जिल्हादंडाधिकाऱ्याला , उप विभागीय दंडाधिकाऱ्याच्या किंवा राज्य 
शासनाने या संबंधात खास अधिकार प्रदान केलेल्या अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या मते या कलमाखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे 
कारण असेल आणि तात्काळ प्रतिबंध करणे किंवा सत्वर उपाययोजना इष्ट असेल त्या प्रकरणी एखाद्या व्यक्तीला विवक्षित कृती करण्यापासून 
परावृत्त राहण्याचा अथवा तिच्या कब्जातील किंवा तिच्या व्यवस्थापनाखालील विवक्षित मालमत्तेबाबत विवक्षित बंदोबस्त करण्याचा निर्देश 
दिल्यास कायदेशिरपणे नेमलेल्या व्यक्तीस अडथळा , त्रास किंवा क्षती पोहोचण्यास अथवा मानवजिवीताला , आरोग्याला किंवा सुरक्षिततेला संकट 
उत्पन्न होण्यास अथवा सार्वजनिक प्रशांतता बिघडण्यास अथवा दंग्यास किंवा दंगलीस त्यामुळे प्रतिबंध होण्याचा संभव आहे किंवा प्रतिबंध 
होण्याला ते उपकारक आहे असे अशा दंडाधिकाऱ्याला वाटले तर , असा दंडाधिकारी त्या प्रकरणाच्या महत्त्वाच्या तथ्यांचे निवेदन अंतर्भुत 
असलेला 

एक लेखी आदेश काढून व कलम १३४ मध्ये उपबंधित केलेल्या रितीने तो बजावून त्याव्दारे तसा निदेश देऊ शकेल . 

( २ ) आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा जिच्या विरुद्ध आदेश काढलेला असेल त्या व्यक्तीवर योग्य अवधीत मोटीस बजावणे परिस्थितीमुळे शक्य 
नसेल अशा प्रकरणात , या कलमाखाली आदेश एकतर्फी देता येईल . 

( ३ ) या कलमाखालील आदेश विशिष्ट व्यक्तीला अथवा विशिष्ट स्थळी किंवा क्षेत्रात राहणाऱ्या व्यक्तींना , अथवा एखाद्या विशिष्ट स्थळी 
किंवा क्षेत्रात राबता असणाऱ्या किंवा तेथे प्रसंगवशात येणाऱ्या सर्वसाधारण जनतेला उद्देशून काढता येईल , अशा ज्या तरतुदी नमूद आहेत . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) – ५ अ 


3 ; 


; 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 

त्याअर्थी , मी , डॉ . किरण महाजन , अपर जिल्हादंडाधिकारी , पालघर मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) , ( २ ) व ( ३ ) 
आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ चे कलम ३० व ३४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून वैतरणा नदीवरील 
रेल्वेपुलाच्या ( पुल क्र.९ ३ ) दोन्ही बाजूस २ कि.मी. कार्यक्षेत्रात दिनांक ३ जुलै २०२१ रोजी ००-०१ वा.पासून ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ रोजी 
२४-०० वाजेपर्यंतच्या कालावधीत पोलीस विभाग , महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड , नौदल , मत्स्य व्यवसाय , वन , कोस्ट गार्ड , उत्पादन शुल्क इत्यादी 
शासकीय विभाग वगळून इतर सर्व व्यक्तींना वैतरणा नदीवरील रेल्वेपुलाच्या ( पुल क्र.९ ३ ) दोन्ही बाजूस २ कि.मी. अंतरात जिल्हाधिकारी तथा 
जिल्हादंडाधिकारी , पालघर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारे नौकानयन मार्गाचा वापर करणेस मनाई आदेश लागू करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २८ जून २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


डॉ . किरण महाजन , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ ३३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक बी -२ / २७३४ / २०२० . – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज तसेच मुख्यालय सोडणेची व सुट्टी भोगणेची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . वरील संदर्भ क्र . २ चे आदेशान्वये रकाना 
क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 
नाव व पदनाम 

अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ . 


( २ ) 
श्री . जी . जी . इटकळकर , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी . 


१७१ 
दिवस 
अर्जित 


दिनांक १७ जून २०२१ 
ते २५ जून २०२१ 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २६ जून २०२१ व 

श्री . एन . जी . गोसावी , 
दिनांक २७ जून २०२१ , 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
च्या सुट्ट्या . 

व . स्तर व अति . 
दिनांक १६ जून २०२१ चे 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून रत्नागिरी . 
ते दिनांक २८ जून २०२१ 
चे रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


नऊ दिवस 


रजा . 


अर्जित रजा . 


वरील न्यायिक अधिकारी यांनी रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील 
प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील 
न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
वरील नमूद 

न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद २ संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १६ जून २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी .४ / सन २०२१ / SRA / 
Colow / 24477.- सह निबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजुर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , ईस्पी टॉवर सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी.टी.एस.नं. ७ ९ ( पार्ट ) , ७ ९ / १ ते ३० , 
मौजे - मागाठाणे , दत्तपाडा रोड , बोरीवली ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ० ९ २ ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / 
एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टि.सी. / १३१४४ / सन २०२१ , दिनांक ५ जुलै 
२०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ 
( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

चेतन चौधरी , 
मुंबई , 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ५ जुलै २०२१ . 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पूर्व विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचई / जीईएन / ( ओ ) / २६८७ / २०२१-२२ / 
२०२१/५६२ सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पूर्व विभाग , 
मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
श्री यशस्वी महिला सेवा सहकारी संस्था मर्या . बी -११ / ०१ , सहकारी 
कॉलनी , उडपी हॉटेलजवळ , बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ नोंदणी 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचई / जीईएन / ( ओ ) / २६८७ / २०२१-२२ / २०२१ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

व्हि . व्हि . पाटील , 
मुंबई , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २ ९ जुन २०२१ . सहकारी संस्था , एच - पूर्व विभाग , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पूर्व विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचई / जीईएन / ( ओ ) / २६८८ / २०२१-२२ / 
२०२१/५६३ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पूर्व विभाग , 
मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
जय मल्हार महिला सेवा सहकारी संस्था मर्या . ७०१ , बी विंग , 
केशव अपार्टमेन्ट , सिद्धार्थ नगर , वाकोला , शिवसेना शाखा जवळ , 
सांताक्रुझ ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५५ नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचई / 
जीईएन / ( ओ ) / २६८८ / २०२१-२२ / २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ 
चा नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एन / एचएसजी / टीसी / ११२६२ / २०२१-२०२२ / 
सन २०२१ / ६० ९ उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साई ग्रॅन्डयोर को.ऑप 
हौसिंग सोसायटी लि . , प्लॉट नं . ३० , सीटीएस नं . ५ ९ ५२ , टीपीएस 
३ , जंक्शन ऑफ टिळक रोड , घाटकोपर - किरोळ व्हिलेज , घाटकोपर 
( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०७७ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या 
कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


“ 


नवी मुंबई , 
दिनांक ३० एप्रिल २०२१ . 


शिरीष कुलकर्णी , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एन विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २ ९ जुन २०२१ . 


व्हि . व्हि . पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एच - पूर्व विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ ३५ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी / ( टीसी ) / ११२५८ / २०२० 
२०२१ / सन २०२१ / ३०८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ओधव बाग 
को.ऑप हौ.सो.लि. , सि.टी.एस. नं . ३१४ , असल्फा व्हिलेज , 
नेताजी पालकर मार्ग , असल्फा मार्केटजवळ , घाटकोपर ( प ) , 
मुंबई ४०० ०८६. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ 
( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले 
आहे . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी / ( टीसी ) / ११२६० / २०२० 
२०२१ / सन २०२१ / ५४३.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , “ शेठ एनक्लेव 
को.ऑप हौ.सो.लि. ” , बिल्डींग नं . २ , सीटीएस नं . २८/८ ( पार्ट ) 
( २८ / एम ) , प्लॉट नं . बी -१ , अमृतनगर , घाटकोपर ( प ) , मुंबई ४०० 
०८६ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


" 


शिरीष कुलकर्णी , 


उप निबंधक , 


7 


शिरीष कुलकर्णी , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एन विभाग , मुंबई . 


नवी मुंबई , 
दिनांक ३१ मार्च २०२१ . 


नवी मुंबई , 


सहकारी संस्था , एन विभाग , मुंबई . 


दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी / ( टीसी ) / ११२६१ / २०२१ 
२०२२ / सन २०२१ / ५८३.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , “ दिप्ती सॉलिटेअर 
कमर्शिअल प्रियमायसेस को.ऑप सो.लि. , ” सीटीएस नं . ३१४८ ते 
३१६३ ( न्यु सीटीएस नं . ३१४८ - ए ) , घाटकोपर - किरोळ व्हिलेज , 
एम.जी. रोड , घाटकोपर ( प . ) , मुंबई ४०० ०८६ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
असून उप वर्गीकरण 

“ इतर गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उरण यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक सनिउ / आरजीडी / युआरएन / एचएसजी / ( टीसी ) / ३०७१ / 
२०२१-२०२२ / सन २०२१ / ७३.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
उरण याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , जोसेफ विला सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या . , चाणजे ता . उरण , जि . रायगड , सर्व्हे नं . ७४ , 
हिस्सा नं . ४ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक जा . क्र . सनिउ / आरजीडी / युआरएन / एसएसजी / 
टीसी / ३०७१ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ ने नोंदविण्यात आलेली आहे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी संस्था ' असे 
करण्यात आले आहे . 

श्रीकांत पाटील , 
उरण , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १४ जुन २०२१ . 

सहकारी संस्था , उरण , जि . रायगड . 


संस्था " 


नवी मुंबई , 


शिरीष कुलकर्णी , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एन विभाग , मुंबई . 


दिनांक १६ एप्रिल २०२१ . 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग , मुंबई 

यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उरण यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक सनिउ / आरजीडी / युआरएन / एचएसजी / टिसी / ४१ ९ ६ / २०२१ 
२०२२ / ८३ / सन २०२१ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उरण 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , साई कुटीर सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या . म्हातवली , ता . उरण , जि . रायगड , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक जा . क्र . 
सनिउ / आरजीडी / युआरएन / एसएसजी / टिसी / ४१ ९ ६ / २०२१-२०२२ / सन 
२०२१ दिनांक १८ जून २०२१ ने नोंदविण्यात आलेली आहे . उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
नियम , नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - एफ - एन / एचएसजी / ३७२ / टीसी / ९ ७५४ / 
२०२१-२०२२ / सन २०२१ सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एफ / एन विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , गोल्ड 
फिंच को.ऑप हौ.सो.लि. , प्लॉट नं . ५१४ / सी , आर.पी.मसानी रोड , 
माटुंगा , मुंबई ४०० ०१ ९ , ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु 
एफ - एन / एचएसजी / ( टिसी ) / ९ ७५४ / २०२१-२०२२ सन २०२१ महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था ” सहकारी संस्था असे आहे . 


" 


उरण , 
दिनांक १८ जुन २०२१ . 


श्रीकांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , उरण , जि . रायगड . 


मुंबई , 
दिनांक ६ जुलै २०२१ . 


अजयकुमार भालके , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एफ / एन विभाग , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उरण यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक सनिउ / आरजीडी / युआरएन / एचएसजी / टिसी / ४१ ९ ७ / २०२१ 
२०२२ / ८६ / सन २०२१. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उरण 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साई आशिर्वाद सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या . कामठा , सिटीएस नं . १०३० , ता . उरण , जि . रायगड , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक जा . क्र . सनिउ / आरजीडी / युआरएन / एचएसजी / टिसी / ४१ ९ ७ / 
२०२१-२०२२ / सन २०२१ / दिनांक २३ जुन २०२१ ने नोंदविण्यात आलेली 
आहे . उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - पी / एचएसजी / टीसी / १६०४६ / २०२१ 
२०२२ / सन २०२१ .– उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , लोटस निवास को.ऑप 
हौ.सो.लि. , नाडीयादवाला कॉलनी नं . २ , ऑफ एस.व्ही रोड . मालाड 
( प . ) मुंबई ४०० ०६४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


८८ 


श्रीकांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , उरण , जि . रायगड . 


मुंबई , 
दिनांक ५ जुलै २०२१ . 


डॉ . सुनिल कोठावळे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , पी विभाग , मुंबई . 


उरण , 
दिनांक २३ जुन २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


